वाचा: 


१) 


२) 


३) 


8) 


4) 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ (बॅच-१ 
संशोधन व विकास अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील 
रस्त्यांची दर्जोन्नरती करण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ३३५ /बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : १८ जुले, २०२४. 


शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांकः प्रमंग्रासयो-२००९/प्र.क्र. ११३/योजना- 
८, दि. ०९ सप्टेंबर २०१०. 
area परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक २८ 


ऑक्टोबर, २०१५. 


शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक ०६ 


जानेवारी, २०२२. 


शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.४३६/बांधकाम-४, दिनांक १५ 
फेब्रुवारी २०२४. 
मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः 


मु.अ./प्रमंग्रासयो/ १३१०/ २०२४ दि. १० मे, २०२४. 
शासन निर्णय: 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ (बॅच-१) संशोधन व विकास अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील 
रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


== १० वर्ष देखभाल 
विधान पॅकेज _ अंदाजित 
अ. पॅकेज लांबी दुरूस्ती 
सभा क्षेत्र : कामाचे नाव किंमत अंदाजित 
क्र क्रमांक (कि.मी) अंदाजित किंमत 
/ तालुका (रू.लक्ष) an 
(रू. 
कऱ्ही पानेवाडी ते भवानी मंदिर रस्ता 
शि ७.६८० १०२८.४५ ४८.७८ 
(MRL- 93, ODR-929, VR-980,92¢) 
माणिकपुंज ते गणेहनगर जळगाव बु. पिपरखेड 
ढु पाथर्डी . पिंप्री हवेली हिंगणे दहेरे, नयाडोंगरी. म eek वा 
हातगांव रस्ता (TR-04 ODR-943 , VR- # : न 
—e RD- १३६,४६,२०) 
नांदगाव madd) acer ear 
' 7 NAS- SH-24 मूळडोंगरी - सावरगाव रस्ता oe प re 
a A993 (TR-03, VR -४८,४०) न न न 
कऱ्ही ते नगरचौकी रस्ता 
४ ३.७०० ५२०.१० २४.६७ 
(MRL -१२ ५३-८२, ८७, ४९) 
र शास्त्रीनगर ते धनेर रस्ता ee er cage 
: (ODR -202, VR-42, १७२, ६३,६) aa 7 
: वडाळी बु. ते आदिवासी वस्ती रस्ता गली ती वा 
(LR-24, ७१-९५) र | 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ३३५/बांधकाम-४ 


MDR-8& (टेहरे) पाटणे, जुने आगर रस्ता 


9 ५.२८० ७३१.० ४.६१ 
(13-०७, VR -२४५) ; oe sites 
ग NH-03 लोनवडे सायने खु. रस्ता — ieee = 
(LR-0l9, VR-284) धत ‘ न 
९ वडगाव, PHM रस्ता (MRL-08, VR-998 ) ६.७०० ८७२.२४ ४१.२९ 
| MDR-932 (टिंगरी), Wed नागझरी रस्ता वा ee a 
: 4. : 
माळेगाव | RD- (MRL- ०७ ,VR-9¥0,242) 
डी NH- 9&0 H (वडगाव) वझीरखेडे रस्ता 
हिं १ $ कि side: झी ३.५०० ४९५.१५ २३.४६ 
मालेगाव | AVY (MRL-08, VR-§0) 
१२ SH-98 ते डिव्हीजन रस्ता (_३-७४, ७३-१७ ४.९२० ७६१.२५ ३५.१८ 
१३ हातने खडकी रस्ता (LR -२९, VR -१११) २.००० ४०१.२४ १९.०२ 
१४ चंदनपुरी मेहुणे रस्ता (MRL-9&,VR -७६) ३.७०० ५२४.३९ २४.८१ 
MDR-&2 (सौंदाणे) ता हद्द डोंगरगाव रस्ता 
१५ ५.७३० ८०४.५३ ३८.१२ 
(LR -०८, VR-99) 
बाभूळगाव बु. ते भालेराव वस्ती रस्ता 
१६ ४.०२० ५८४.५२ २७.७१ 
(0091-४४, VR-928, LR-(o) 
ममदापूर ते लांबेवस्ती रस्ता 
१७ ४.८०० ६२०.७९ २९.४२ 
(LR-93, VR-23&) 
नगरसूल ते खिर्डीसाठे रस्ता 
१८ ७.२०० १०३४.४३ ४९.०८ 
(MRL-03, ७३-४७ 
क राममा-०२ ते धामणगाव रस्ता तव rae sae 
येवला/ द (LR-20, VR-9019) 
येवला Nag. | राममा-०८ ते अनकुटे ते कुसूर रेल्वे स्टेशन रस्ता 
२० 4.200 ६७१.५५ ३१.७९ 
/॥११९ (LR-49, ७४३-२००,२४६) 
२१ रामा-०१ ते मानोरी बु. रस्ता (LR-3&, ५३-४६) | ५.२४० ६९७.६२ ३३.०९ 
येवला ते बाभूळगाव बी.के.-भाटगाव-अंतरवेली- 
पिंपरी-साबरवाडी-खैरगव्हाण-धनकवाडी- म्ह anny र 
बाळापूर-विसापूर-नगरचौकी रोड (भाग लांबी | । | 
बाळापूर ते विसापूर) (1३-१३, VR-3¥) 
ला येवला/ खडक माळेगाव ते प्रजिमा-१७४-टाकळी विचूर हव Res Ste 
निफाड रस्ता (LR-9&, VR-02) ‘ 
व पांगरी बु. ते धारणगाव रस्ता ह्य ६९ Seca 
1२० é भं 
(MRL -04,VR - ७९) : 
कोमलवाडी चोंढी ब्राह्मणवाडे तालुका हद्द रस्ता 
२५ १०.१८० | १५७९.६८ ७५.०८ 
oe (MRL -09,LR -०७ 
सिन्नर गर दगडवाडी (मानमोडा) एकलहरे, कौर्तनगळी, 
/सिन्नर कोमलवाडी, घंगाळवाडी, हिवरगाव, म्हाळसाकोरे 
२६ AQ20 ones 93.020 १९५६.६६ ९२.२७ 
तालुका हद्द 
(MRL-02,LR-0%, 990) 
विघनवाडी झापेवाडी मिरगाव सायाळे चिचोली 
२७ at 90.690 | 9440.09 ७३.५९ 
जिल्हा हद्द रस्ता (MRL -08, VR -१०, ३०) 
तालुका बॉर्डर ते रेडगाव-गोरठाण-इजिमा-२९- 
२८ RD- पालखेड-आहेरगाव रस्ता ४.३८० ६०१.४८ २८.५१ 
निफाड/ 
निफाड | NAS (MRL-28, ODR-243, VR-30) 
१२१ बेरवाडी ते पिंपळगाव निपाणी रस्ता 
२९ ३.६४० ४९५.१८ २३.४७ 


(LR-¢8, ४-१९६) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ३३५/बांधकाम-४ 


न दावचवाडी ते कुंभारी रस्ता Ss ie. Sia 
(LR-930, VR-33/B, ODR-248/B) 
डव कसबे सुकेणे ते निफाड साखर कारखाना रस्ता. मागता र उह 
(LR-23, VR-248, ८५) 
32 निफाड ते नांदुर्डी रस्ता (MRL-92, VR-&3) ५.९४० १०९८.१५ ५२.१२ 
शेतमळा-पिंपळगाव बसवंत ते मुखेड रस्ता (MRL- 
33 3.400 ५०७.५५ २४.०१ 
preps | RRO- 30, ODR-243 A, ४३-३९) 
NAS- | करंजगाव-चापडगाव ते ग्रामा-४८-प्रजिमा-१०६ 
३४ | निफाड pee 4.220 ७३६.८२ ३४.८५ 
१२१ (MRL-93, LR-&¢, VR-932, 9209) 
जऊळके वणी (प्रजिमा-१०९) पिंपळगाव बसवंत 
(APMC) (रामा-२९)-उंबरखेड आथरे वस्ती 
दुत (प्रजिमा-५२) चिंचखेड शिव रस्ता ते निपाणी मळा- व कत १ 
साकोरे मिग ते राममा-०३ रस्ता ; ; न 
(॥१_-२७,२६, _१-१६६,१६ 009३-९२, VR- 
२७३,९०,१०३,३९२) 
डं बाडगीचापाडा ते शिवारपाडा रस्ता तना ता Sees 
(LR-84, ७३-०६) 
si दिंडोरी ते पिंपळगाव केतकी रस्ता ee eaten ye 
(LR-909, VR-943) 
ay दिंडोरी- प्रजिमा ०६ (खेडले) ते पिपरखेड रस्ता का ल्क seus 
पेठ/ (LR-92§, VR-938) ; न ; 
3 दिंडोरी रामा २६ ते राजापूर रस्ता em eee Eis 
(MRL-92, ODR-98¢) 
रामा २९ उमराळे बु. ते वाघाड नलवडपाडा रस्ता 
४० ५.१३० ६४२.२७ ३०.३८ 
RD- (13-११, 091१-६५) 
NAS- प्रजिमा ०६ ते ब्राम्हेचापाडा-करंजाळी रस्ता 
४१ ३.१०० ४७१.६१ २२.३३ 
॥१२२ (LR-&¢, VR-939) 
४२ SH-23 ते गांडोळे रस्ता (_-०६, /३-१०५,१५६) | ६.२९० ९४२.६४ ४४.७५ 
SH-23 ते अंध्रूटे ते गारमाळ रस्ता 
83 8.000 ६८९.९५ 33.00 
ae. (MRL-99, VR-98,922) 
= SH-23 डोमखडक दाभाडी घोटपाडा वडपाडा 
४४ त गोंडोळे (भाग -गोंडोळे ते वाडपाडा घोटपाडा) ३.६०० ५८१.०८ २७.७८ 
रस्ता (VR- ७४, १००, 11-०४) 
SH-23 ते शिराळे, जळे ते पळझी रस्ता (भाग 
४५ जळेफ़ाटा ते पळशी रस्ता) ३.५०० ५०५.५१ २३.९९ 
(11-१९, 009१-७२) 
एकूण ४५ कामे २४२.८२० | ३५१८१.२७ १६६६.८१ 
१. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत, 
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व शार्तींवर कार्यान्वीत 
करण्यात यावीत. 
२. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित कार्यकारी 


अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र. 
२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो २०१९/प्र.क्र.9३/बांध-४ दिनांक 
२२ जानेवारी, २०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ३३५/बांधकाम-४ 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच संबंधित 
अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग करुनच कार्यारंभ 
आदेश द्यावेत. 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता करण्यात यावी. 


i) 


i 


vi) 


vii) 


प्रस्तुत कामे ही मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ (बॅच-१) संशोधन व विकास अंतर्गत 
असल्याने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत Vision Document-2020 मध्ये नमूद New 
Technology Initiative JAR मार्गदर्शक सूचनांचे पूर्णपणे अवलंब करून सदरहू लांबीच्या 
रस्त्यासाठी Thin White Topping (TWT)/ Short Panel Concrete (SPC) ची धावपट्टी घेण्यात 
यावी. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व Hydraulic 
Calculations Jaa: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन निश्चित करण्यात यावी. 
सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे व रस्त्यासाठी भुसंपादन करावे 
लागणार नाही याची खातरजमा करुन घ्यावी. खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत 
प्रमाणपत्र आवश्‍यक असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत, याबाबत पुन:श्च खात्री 
करण्यात यावी. 

तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत पाणीपुरवठा 
प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्‍यता नाही किंवा अशा प्रकल्पांमुळे या कामावर 
कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद केलेली असावी. 
प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दरपृथ:करण 
/रक्‍्कम/दरपृथ:करणातील गृहित धरळेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक मान्यता प्रदान 
करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य आहे. या संदर्भात शासनाचे 
कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य कोणत्याही 
योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, 
महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, 
याची खातरजमा करावी. 

सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून १० 
कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक मान्यता 
प्रदान करणार्‍या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतुद केले 
बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान 
करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ अभियंत्याची राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ३३५/बांधकाम-४ 


०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, जिल्हा 
व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (0909) मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ 4943” या 
लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१८१२१०११००२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL. 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 

Pp R A S H A N T DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1 e3bf66db1d526143e814db5f8c505422 
af66a5628314537e, postalCode=400032, st=Maharashti 


ra, 
V | N AYA K R A O Pp AT | L serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01 FF72F5CAESFDDC4F8C964F3 
AFC6B6249294AD88EC870D, cn=PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 


Date: 2024.07.18 17:19:09 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


-0 


) मा. विधानसभा व, मा.विधानपरिषद, सदस्य. विधानमंडळ, मुंबई. 
) प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 

) 

) 

) 

) 


AD 


८ 0८ w 


षु 
खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 

मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नाशिक विभाग, नाशिक. 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.),महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नाशिक. 


(२ Sm 


vo 


१०) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, नाशिक. 

११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


